स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० 
अंतर्गत राज्यातील नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थाच्या बायोमायनिंग 
(Legacy Waste Remediation) 
प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : स्वमअ-२०२३/प्र.क्र.९२(२)/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
३ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक: ३१ ऑगस्ट, २०२३. 


संदर्भ :- 
१.शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र.स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.9७/नवि-३४ दि.१५ जुले, २०२२. 
२.राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या दि.०६.०४.२०२३ रोजीच्या ४ थ्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
३.राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या दि.१८.०५.२०२३ रोजीच्या ५ व्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
४. राज्य उच्चाधिकार समितीच्या दि.२५.०४.२०२३ रोजीच्या ४ थ्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
५. राज्य उच्चाधिकार समितीच्या दि.०५.०७.२०२३ रोजीच्या ५ व्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना: 

केंद्र शासनाच्या "स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) २.०" च्या धर्तीवर राज्यामध्ये स्वच्छ महाराष्ट्र 
अभियान (नागरी) २.० ची अंमलबजावणी संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये सुरू करण्यात आळी 
आहे. या अभियानांतर्गत राज्यातील सर्व शहरे कचरामुक्‍त करण्याचे मुख्य उद्दिष्ट असून या अंतर्गत 
शहरातील सर्व प्रकारच्या PAPAS शास्त्रोक्त व्यवस्थापन व शाश्वत स्वच्छता आणि वापरलेल्या 
पाण्यावर प्रक्रिया करणे समाविष्ट आहे. 
२. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अंतर्गत राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे 
घनकचरा व्यवस्थापन घटकांमधील जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर बायोमायनिंग (Legacy Waste 
Remediation) करण्याबाबतच्या प्राप्त प्रस्तावांना प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग यांच्या 
अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या दि. ०६.०४.२०२३ रोजीच्या ४ थ्या व दि. १८.०५.२०२३ 
रोजीच्या ५ व्या बैठकीत मान्यता मिळाली आहे. त्याचप्रमाणे सदर प्रस्तावांना मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
यांच्या अध्यक्षतेखाळील राज्य उच्चाधिकार समितीच्या दि. २५.०४.२०२३ रोजीच्या ४ थ्या व 
दि.०५.०७.२०२३ रोजीच्या ५ व्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आलेली आहे. सदर प्रस्तावांना प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अंतर्गत राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे 
घनकचरा व्यवस्थापन घटकांमधील जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया (Legacy Waste 
Remediation) करणेबाबतच्या प्रस्तावांना राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या दि. ०६.०४.२०२३ रोजीच्या 
४ थ्या व दि. १८.०५.२०२३ रोजीच्या ५ व्या तसेच मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखालील 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२३/प्र.क्र.९२(२)/नवि-३४ 


राज्य उच्चाधिकार समितीच्या दि. २५.०४.२०२३ रोजीच्या ४ थ्या व दि.०५.०७.२०२३ रोजीच्या ५ व्या 
बैठकीत दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून पुढील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर 
प्रक्रिया करणेबाबतच्या प्रस्तावांना परिच्छेद-२ मध्ये नमूद अटी व AAT अधिन राहून प्रशासकीय मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर बायोमायनिंग करण्याबाबतच्या प्रस्तावांचा तपशील 


नागरी 
x नागरी मंजूर ea स्थानिक 
' | स्थानिक | क्षमता | एकूणमंजूर | केंद्र हिस्सा | राज्यहिस्सा | राज्य 
co een किंमत (रु.) (रु.) (रु.) व 
संस्थेचे नाव (मे. टन) 
(रु.) 
ia २ ३ 6 षु & 9 
१ | अहमदनगर | ५६,६०९ ३,११,३४,९५० | १,०२,७४,५३४ | १,१५,१९,९३२ | ९३,४०,४८५ 
छत्रपती 
संभाजीनगर 
३ । चंद्रपूर २१,११० १,२३,०६,८९७ । ३८,३१,३९२ | ४२,९५,८०४ | ३४,८३,०८४ 
कुळगांव- 
8 ९४,९२० ५,२२,०६,००० | १,७२,२७,९८० | २,७१,४७,१२० | ७८,३०,९०० 
बदलापूर 
५ | उदगीर ३३,६८६ | १,८५,२७,२०० | ६१,१३,९७६ | ९६,३४,१४४ । २७,७९,०८२ 
६ | यवतमाळ ५,४०२ २९,७१,३३७ ९,८०,५४१ १५,४५,०९५ ४,४५,७०० 
७ | बीड ८,६५५ ४७,६०,४३७ १५,७०,९४४ २४,७५,४२७ ७,१४,०६६ 
८ | नंदुरबार १२,७५० ७०,१२,५०० २३,१४,१२५ ३६,४६,५०० १०,५१,८७५ 
९ | आळंदी ८,७२७ ६२,७३,६१४ ३१,३६,८०७ । २८,२३,१२६ ३,१३,६८१ 
१० अकोट ४,००० २२,००,००० ११,००,००० ८,८०,००० २,२०,००० 
११ आवी ११,४०७ 32,019,299 98,23,804 १५,३८,८८४ ३,८४,७२१ 
१२ | अंबाजोगाई १८,६७६ १,०२,७१,६४० ५१,३५,८२० ४१,०८,६५६ १०,२७,१६४ 
अंजनगाव 
१३ १४,५६४ ८०,१०, २०० ४०,०५,१०० ३२,०४,०८० ८,०१,०२० 
सुर्जी 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२३/प्र.क्र.९२(२)/नवि-३४ 


नागरी 

. नागरी मंजूर Se स्थानिक 
: | स्थानिक | क्षमता | एकूणमंजूर | केंद्रहिस्सा | water दी 
क्र. डा किंमत (रु.) (रु.) (रु.) या चित्ती 

संस्थेचे नाव | (मे. टन) 

(रु.) 

ष्य २ ३ 8 4 & 9 
१४ बाळापूर २०० १,१०,००० ५५,००० ४४,००० ११,००० 
१५ | खोपोली २३,३५९ १,५१,५९,९९१ ६४,२३,७२५ ५१,३८,९८० १२,८४,७४५ 
१६ | पुसद २४,४३२ १,३५,७१,९७६ ६७,१८,८०० ५३,७५,०४० १३,४३,७६० 
१७ | बसमतनगर ४,८०० २६,४०,००० १३,२०,००० १०,५६,००० २,६४,००० 
१८ | भंडारा ५७,९६५ २,४८,०९,०९९ १,२४,०४,५५० ९९,२३,६४० २४,८०,९१० 
१९ | दिग्रस ४,६३२ २५,४७, ६०० १२,७३,८०० १०,१९,०४० २,५४,७६० 
२० | कन्नड ४,००० २२,००,००० ११,००,००० ८,८०,००० २,२०,००० 

कारंजा 
२१ २५,५९५ १,४०,७७,२५० ७०,३८,६२५ ५६,३०,९०० १४,०७,७२५ 

लाड 
22. श्रीरामपूर ५५,९२० । ३,०७,७७,११६ | १,५३,७८,००० | १,२३,०२,४०० | ३०,७५,६०० 
२३ | वणी ५,६०४ ३१,१३,२६१ १५८,४१,२१८ १२,३२,९७५ ३,०८,२४४ 
२४ | चिखली २,५९२ १४,२५,६०० ७,१२,८०० ५,७०,२४० १,४२,५६० 
2 दु चिपळूण 2 दु 9 ००० १ > 3 9 > दु 8 > ००० & ८ 9 ७५ > ००० दु 4 > oo b) ००० १ 3 9 9 4 > 000 
२६ | वाशिम १६,८०० ९२,४०,००० ४६,२०,००० ३६,९६,००० ९,२४,००० 
२७ | कोपरगाव ९,६०० ५२,८०,००० २६,४०,००० २१,१२,००० ५,२८,००० 
२८ | माजलगाव ८,६५५ ४७,६०,४३७ २३,८०,२१९ १९,०४,१७५ ४,७६,०४४ 
२९ | देगलूर ९,६०० ५२,८०,००० २६,४०,००० २१,१२,००० ५,२८,००० 
३० | मूर्तीजापुर । १९,२०० | १,०५,६०,००० | ५२,८०,००० | ४२,२४,००० | १०,५६,००० 
३१ | नांदुरा ४,५१२ २४,८१,६०० १२,४०,८०० ९,९२,६४० २,४८,१६० 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२३/प्र.क्र.९२(२)/नवि-३४ 


नागरी 

व नागरी मंजूर = स्थानिक 
' | स्थानिक | क्षमता | एकूणमंजूर | केंद्रहिस्सा | राज्यहिस्सा | रदराज्य 
क्र. द किंमत (रु.) (रु.) (रु.) ee 

संस्थेचे नाव | (मे. टन) 

(रु.) 

ed Q 3 tes दु & 9 
३२ | परळी २२,६६६ १,२४, ६६,२३४ ६२,३३,११७ | ४९,८६,४९४ १२,४६, ६२३ 
३३ | रत्नागिरी १,२५,१३१ । ६,८८,२२,१२९ | ३,४४,११,०६५ | २,७५,२८,८५२ | ६८,८२,२१३ 
३४ | वरुड २,७३१ १७,८७,५०० ७,५१,०४४ ६,००,८३५ १,५०,२०९ 
३५ | गडचिरोळी | १८,३४३ । १,००,८८,६५० | ५०४४,३२५ | ४०,३५,४६० | १०,०८,८६५ 
३६ | गंगाखेड १,४८५ ८,१६,६४० ४,०८,३२० ३,२६,६५६ ८१,६६४ 
३७ | कामठी २१,००० १,०६,०५,८४० | ५३,०२,९२० ४२,४२,३३६ १०, ६०,५८४ 
३८ | खामगाव १८,२४१ १,०१,३२,८७६ ५०,१६,२७५ ४०,१३,०२० १०,०३,२५५ 
३९ | लोणावळा ३६,२७२ १,९९,४९,६०० ९९,७४,८०० | ७९,७९,८४० १९,९४,९६० 

मलकापूर 
४० ६,००० 33,00,000 9&,40,000 93,220,000 3,30,000 

(बुलढाणा) 
४१ | मेहकर ६४० ३,५२,००० १,७६,००० १,४०,८०० ३५,२०० 
४२ | पालघर २४,९३९ १,०५,९९,१६० ५२,९९,५८० ४२,३९,६६४ १०,५९,९१६ 
४३ | संगमनेर ११,९२० ६५,५६,००० ३२,७८,००० २६,२२,४०० ६,५५,६०० 
४४ | शहादा ५,९५० ३९,९२,४५० १६,३६,२५० १३,०९,००० ३,२७,२५० 
४५ | ठोगांव १,२८० ७,०४,००० ३,५२,००० २,८१,६०० ७०,४०० 
४६ | तुमसर ९,९१३ ६२,५८,०७७ 29,26,004 | २१,८०,८६० 484,294 
४७ | उमरखेड ३६,००० 94,2¢,00,000 ९९,००,००० ७९,२०,००० १९,८०,००० 
४८ । उमरेड ६,३५० २७,१७,८०० १३,५८,९०० १०,८७,१२० २,७१,७८० 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२३/प्र.क्र.९२(२)/नवि-३४ 


नागरी 
. नागरी मंजूर Se स्थानिक 
' | स्थानिक | क्षमता | एकूणमंजूर | केंद्रहिस्सा | राज्यहिस्सा | रदराज्य 
का किंमत (रु.) (रु. (रु.) ee 
संस्थेचे नाव | (मे. टन) 
(रु.) 
en र ३ 8 धु & 9 
उरण 
४९ २०,००० १,१०,००,००० 4Y,00,000 %8,00,000 49,00,000 
इस्लामपूर 
yo | वरोरा ३,६०० १९,८०,००० ९,९०,००० ७,९२,००० १,९८,००० 
५१ बुलढाणा १८,४०० १,०१,२०,००० ५०,६०,००० ४०,४८,००० १०,१२,००० 
५२ | चांदवड ३०,३८६ १,६८,९६,२७४ ८३,५६,२१९ ७६,२०,५९७ ८,३५,६२२ 
५३ | चिखलदरा ३६८ २,०२,४०० १,०१,२०० ९१,०८० १०,१२० 
1-1 देवळी_वर्धा २,००० ८,९८,८०० ४,४९,४०० ४,०४,४६० ४४,९४० 
GY धर्माबाद ४,४०० २८,५५,६०० १२,१०,००० १०,८९,००० १,२१,००० 
५६ फैजपूर ५,००० २५,०७,५०० १२,५३,७५० ११,२८,३७५ १,२५,३७५ 
५७ | गडहिंग्लज १३,९२८ ७६,६०,४०० ३८,३०,२०० ३४,४७,१८० ३,८३,०२० 
धामणगाव 
4¢ ४,९५० ३३,६९,०२६ १३,६१,११३ १२,२५,००१ १,३६,१११ 
रेल्वे 
५९ | गेवराई १९,९७८ १,०९,८७,६४७ ५४,९२३,८२४ 88,838,989 4,88, 32 
go | अंबड 20,000 94,90,00,000 ५५,००,००० ४९,५०,००० ५,५०,००० 
६१ | हदगाव ६,०६९ ३३,३७,९५० १६,६८,९७५ १५,०२,०७८ १,६६,८९८ 
६२ आणी २,००० ११,००,००० ५,५०,००० ४,९५,००० ५५,००० 
६३ | हिंगोली २८,१९६ । १,५५,०७,५६७ | ७७,५३,७८३ | ६२,०३,०२७ | १५,५०,७५७ 
जळगाव 
६४ २०,००० १,१०,००,००० 4Y,00,000 88, 40,000 ५,५०,००० 
जामोद 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२३/प्र.क्र.९२(२)/नवि-३४ 


नागरी 

अ नागरी मजूर os स्थानिक 
: | स्थानिक | क्षमता | एकूणमंजूर | केंद्रहिस्सा | राज्यहिस्सा ee 
0 किंमत (रु.) (रु.) (रु.) या चित्ती 

संस्थेचे नाव | (मे. टन) 

(रु.) 

(eal २ ३ 8 धु & 9 
६५ | aa 4,843 ३१,०९,१०० १५,५४,५५० 93,588,084 १,५५,४५६ 
६६ | जत ४,००० २२,००,००० ११,००,००० ९,९०,००० १,१०,००० 
६७ । जव्हार ८,५५२ ४७,४७०,०९७ २३,५१,७४८ २१,१६,५७३ २,२३५,१७५ 
६८ | भोकरदन १६५ ९०,६४० ४५,३२० ४०,७८८ ४,५३२ 
६९ | भोर २,८०६ १५,४२,७५० ७,७१,३७५ ६,९४,२२८ ७७,१३८ 

चांदुर 
७० ३,८५७ २१,२१,३५० १०,६०,६७५ ९,५४,६०८ १,०६,०६८ 

बाजार 
७१ | दारव्हा १३,६९१ ७५,३०,१६० ३७,६५,०८० ३३,८८,५७२ ३,७६,५०८ 
७२ | सटाणा १२,००० ६५,५२,००० ३२,७६,००० २९,४८,४०० ३,२७,६०० 
७३ | धारूर २,३६६ १३,०१,२१७ ६,५०,६०९ ५,८५,५४८ ६५,०६१ 
७४ | गंगापूर १,१०८ ६,०९,४०० ३,०४,७०० २,७४,२३० ३०,४७० 
७५ घाटंजी ६,४०० 34,20,000 49,&0,000 १५,८४,००० १,७६,००० 
७६ | जामखेड ४,८०० २६,४०,००० १३,२०,००० | ११,८८,००० १,३२,००० 
७७ कळमनूरी Yoo 2,20,000 9,490,000 ९९,००० ११,००० 
७८ | खेड १०,४५० ५७,४७,५०० २८,७३,७५१० |। २५,८६,३७५ | २,८७,३७५ 
७९ लोणार ४,००० २२,००,००० ११,००,००० ९,९०,००० १,१०,००० 
८० | किनवट १,९५४ १०,७४,८१६ ६,२३७,४०८ 8,८३,६६७ 43,089 
८१ | चांदूर रेल्वे | १८,२८८ । 9,29,00,000 | ५०,२९,२३६ | ४५,२६,३१२ ५,०२,९२४ 
८२ मंगरुळपीर २,८०० १५,४०,००० (9,90,000 &,93,000 (919,000 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२३/प्र.क्र.९२(२)/नवि-३४ 


नागरी 
. नागरी मंजूर य ee डी स्थानिक 
* | स्थानिक | क्षमता | एकूणमंजूर |। केंद्रहिस्सा | राज्यहिस्सा ee 
क्र. द किंमत (रु.) (रु.) (रु.) ee 
संस्थेचे नाव | (मे. टन) 
(रु.) 
fea Q 3 tof रज & 9 
८३ | मालवण ६,००० 33,00,000 4&,40,000 १४,८५,००० १,६५,००० 
८४ दर्यापूर १०,००० ६८,२०,००० २७,५०,००० २४,७५,००० २,७५,००० 
८५ | खुल्ताबाद १०,५७८ ५८,१७,९०० २९,०८,९५० २६,१८,०५५ २,९०,८९५ 
८६ | महाड ८,६१० ५५,८७,८९० २३,६७,७५० २१,३०,९७५ २,३६,७७५ 
८७ | मोर्शी ३,६२८ 23,199,988 888,483 ८,९७,८०६ ९९,७५६ 
८८ | मुरूम ४५,६०० २९,३४,८०० १२,६५,००० ११,३८,५०० १,२६,५०० 
८९ मुदखेड 843 ६,१८,२११ २,६१,९५४ २,३५,७५९ २६,१९५ 
९० नवापुर ४,००० २२,००,००० ११,००,००० ९,९०,००० १,१०,००० 
मुरुड 
९१ sa 2,000 १२,९८,००० ५,५०,००० ४,९५,००० ५५,००० 
जंजिरा 
९२ नेर १,२०० ६,६०,००० 3,30,000 2,849,000 33,000 
९३ | निलंगा २४,६८६ १,३५,७७,०५३ ६७,८८,५२६ ६१,०९,६७४ ६,७८,८५३ 
९४ नळदुर्ग ३,२०० १७,६०,००० ८,८०,००० ७,९२,००० ८८,००० 
९५ पांढरकवडा ४,००० २२,००,००० ११,००,००० ९,९०,००० १,१०,००० 
९६ | परतूर ३,१५७ १७,३६,५९२ ८,६८,२९६ ७,८१,४६६ ८६,८३० 
९७ पाथर्डी १,६०० १०,३८,४०० ४,४०,००० ३,९६,००० ४४,००० 
९८ | पातूर ६,४०० ३५,२०,००० १७,६०,००० | १५,८४,००० १,७६,००० 
उमरी 
९९ नांदेड) _ १,२८४ ८,३३,५६३ ३,५३,२०५ ३,१७,८८४ ३५,३२० 
(नांदेड) 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२३/प्र.क्र.९२(२)/नवि-३४ 


नागरी 
अ नागरी मजूर os स्थानिक 
: | स्थानिक | क्षमता | एकूणमंजूर | केंद्रहिस्सा | water दी 
क्र. डा किंमत (रु.) (रु.) (रु.) या चित्ती 
संस्थेचे नाव | (मे. टन) 
(रु.) 
ea Q 3 8 दु & 9 
१०० | रोहा अष्टमी ३,००० १९,४७,००० ८,२५,००० ७,४२,५०० ८२,५०० 
१०१ | परांडा १२,०६२ ७४,९६,२४६ ३३,१६,९२३ २९,८५,२३१ ३,२३१,६९२ 
१०२ रिसोड ६,४०० ३५,२०,००० १७,६०,००० १५,८४,००० १,७६,००० 
१०३ | उमरगा 9,320 ८,८५,७२० ३,६३,००० ३,२६,७०० ३६,३०० 
१०४ तेल्हारा २०० १,१०,००० ५५,००० ४९,५०० ५,५०० 
904 | तुळजापूर ५,४७५ ३६,७३,७२५ १५,०५,६२५ १३,५५,०६३ ८,१३,०२३८ 
१०६ | पवनी १,७६५ ९,७०,७०४ ४,८५,३५२ ४,३६,८१७ ४८,५३५ 
१०७ | यावल ४,००० २२,००,००० ११,००,००० ९,९०,००० १,१०,००० 
१०८ पुलगाव ८,०७१ २३५,५८.,०३२ १७,७९,०१६ १६,०१,११४ १,७७,९०२ 
]ोंदुरजना 
१०९ २५० १,३७,५०० ६८,७५० ६१,८७५ ६,८७५ 
घाट 
११० श्रीगोंदा ६,४०० 34,20,000 १७,६०,००० १५,८४,००० १,७६,००० 
सिदखेड 
१११ ४,७५९ २६,१७,५६० १३,०८.,७८० ११,७७,९०२ १,३०,८७८ 
राजा 
११२ तळोदा १,६०० ८,८०,००० ४,४०,००० 3,९६,००० ४४,००० 
वडगाव 
११३ २६,९१६ १,४८,०३,८०० ७४,०१,९०० ६६,६१,७१० ७,४०,१९० 
(कोल्हापूर) 
११४ | आटपाडी २,००० ११,००,००० ५,५०,००० ४,९५,००० ५५,००० 
११५ | औंढा १,०८६ ५,९७, ३०० २,९८,६५० २,६८,७८५ २९,८६५ 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२३/प्र.क्र.९२(२)/नवि-३४ 


नागरी 
. नागरी मंजूर Se स्थानिक 
: | स्थानिक | क्षमता | एकूणमंजूर | केंद्रहिस्सा | water दी 
क्र. डा किंमत (रु.) (रु.) (रु.) या चित्ती 
नाव | (मे. टन) 
(रु.) 
Pa Q 3 8 षु & 9 
११६ बोदवड ४,००० २२,००,००० ११,००,००० ९,९०,००० १,१०,००० 
११७ | चामोर्शी ५०० २,७५,००० १,३७,५०० १,२३,७५० १३,७५० 
११८ | धानकी १,५२० ८,३६,००० ४,१८,००० ३,७६,२०० ४१,८०० 
११९ | घुग्गूस २,४०० १३,२०,००० ६,६०,००० ५,९४,००० ६६,००० 
१२० | कणकवली ३,५८० १९,६९,००० ९,८४,५०० ८,८६,०५० ९८,४५० 
मालेगाव 
१२१ जहांगीर २,२४० १२,३२,००० ६,१६,००० ५,५४,४०० ६१,६०० 
जहांगीर 
१२२ मोताळा १,६०० ८,८०,००० ४,४०,००० ३,९६,००० ४४,००० 
१२३ | मुक्ताईनगर | ५,६०० ३०,८०,००० १५,४०,००० | १३,८६,००० १,५४,००० 
१२४ नठिराबाद ८,००० ४४,००,००० २२,००,००० १७,६०,००० ४,४०,००० 
१२५ निफाड २०,८८८ ९८.,०७,०२९ ४९,०३,५१४ ४४,१३,१६३ ४,९०,३५१ 
१२६ | बाभूळगाव ३०० १,६५,००० ८२,५०० ७४,२५० ८,२५० 
बार्शी 
१२७ १,६०० ८,८०,००० ४,४०,००० 3,९६,००० ४४,००० 
टाकळी 
१२८ | भातकुली ३०० १,६५,००० ८२,५०० ७४,२५० ८,२५० 
१२९ धारणी १,६०० ८,८०,००० ४,४०,००० 3,९६,००० ४४,००० 
१३० देवळा १०,००० ५४,६०,००० २७,३०,००० २४,५७,००० २,७३,००० 
१३१ | हातकणंगले | २०० १,१०,००० ५५,००० ४९,५०० ५,५०० 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२३/प्र.क्र.९२(२)/नवि-३४ 


नागरी 
. नागरी मंजूर Se स्थानिक 
' | स्थानिक | क्षमता | एकूणमंजूर | केंद्रहिस्सा | राज्यहिस्सा | रदराज्य 
क्र. द किंमत (रु.) (रु.) (रु) ee 
संस्थेचे नाव | (मे. टन) 
(रु.) 
ea २ 3 छं षु & 9 
कळंब 
१३२ ३०० १,६५,००० ८२,५०० ७४,२५० ८,२५० 
(यवतमाळ) 
१३३ संग्रामपूर ८०० ४,४०,००० २,२०,००० १,९८.,००० २२,००० 
१३४ | महागाव ८०० ४,४०,००० २,२०,००० १,९८.,००० २२,००० 
१३५ | मानोरा ५१२ २,८१,६०० १,४०,८०० १,२६,७२० १४,०८० 
१३६ | मारेगाव १०० ५५,००० २७,५०० २४,७५० २,७५० 
१३७ सिदखेडा ४,८०० २६,४०,००० १३,२०,००० ११,८८,००० १,३२,००० 
१३८ | दिंडोरी २८,००० १,५३,१६,००० | ७६,५८,००० | ६८,९२,२०० ७,६५,८०० 
१३९ | राळेगाव २०० १,१०,००० ५५,००० ४९,५०० ५,५०० 
१४० साक्री ५,६०० ३०,८०,००० १५,४०,००० १३,८६,००० १,५४,००० 
१४१ | पेठ ३,६५० १९,९२,९०० ९,९६,४५० ८,९६,८०५ ९९,६४५ 
शिरूर 
१४२ | ८,०२८ ४४,१५,४०० २२,०७,७०० १९,८६,९३० २,२०,७७० 
अनंतपाळ 
१४३ | खालापूर १०० ६४,९०० २७,५०० २४,७५० २,७५० 
१४४ | तिवसा १,२०० ६,६०,००० 3,30,000 2,819,000 33,000 
१४५ | OTST १,८०० ९,९०,००० ४,९५,००० ४,४५,५०० ४९,५०० 
१४६ | म्हसळा १,५०० ९,७३,५०० ४,१२,५०० ३,७१,२५० ४१,२५० 
नांदगाव 
१४७ खाडे १,४६६ ८,३०,५२३ ४,०३,१६७ ३,६२,८५० ४०,३१७ 
श्वर 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२३/प्र.क्र.९२(२)/नवि-३४ 


नागरी 
व नागरी मंजूर = स्थानिक 
' | स्थानिक | क्षमता | एकूणमंजूर | केंद्रहिस्सा | राज्यहिस्सा | रदराज्य 
क्र. द किंमत (रु.) (रु.) (रु.) ee 
नाव | (A. टन) 
(रु.) 
a 2 3 ° 4 & 9 
१४८ | वाशी ८,३४१ ४५,८७,७०४ २२,९३,८५२ २०, ६४,४६७ २,२९,३८५ 
१४९ | पाली ३,२४० २१,०२,७६० ८,९१,००० ७,१२,८०० १,७८,२०० 
वडगाव 
१५० ५,०१० २७,५५,५०० १३,७७,७५० १२,३९,९७५ १,३७,७७५ 
मावळ 
१५१ | वडुज २५,४८५ १,६६,७९,८०२ | ७०,०८,३२० | ६३,०७,४८८ ७,००, ८३२ 
एकूण २५,९०,८५६ | १,५४,३३,०८,१८१ | ५४,५१,६०,७३६ | ६१,५८,०४,४९० | २४,८६,१४,४४४ 


२. उपरोक्त नमूद जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर बायोमायनिंग करण्याबाबत अटी व शर्ती: 


२.१) सदर प्रकल्पांसाठी कार्यान्वयीन यंत्रणा संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था राहील. 

२.२) उपरोक्त मंजूर प्रकल्पाचे काम तात्काळ ई-निविदा प्रक्रिया राबवून करावे. 

२.३) ई-निविदा प्रक्रिया राबविताना सर्व प्रचलित नियमांचे पालन करणे संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थेस बंधनकारक असेल तसेच यासाठी केंद्र शासनाकडून नमुना निविदा प्रक्रिया व कार्यपद्धती 
विहित करण्यात आली असेल तर त्याचा अवलंब करणे बंधनकारक राहील. 

२.४) सदर प्रकल्पांतर्गत करण्यात येणाऱ्या खर्चामुळे आदर्श आचार संहितेचा भंग होणार नाही याची 
दक्षता घेण्यात यावी. 

२.५) सदर प्रकल्पांतर्गतची कामे सुरू करण्यापूर्वीच्या स्थितीचे चित्र व काम पूर्ण झाल्यानंतरची कामाची 
चित्रे कार्यान्वयीन यंत्रणेने अभिलेखात जपून ठेवावीत. 

२.६) केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण व नागरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ 
(CPCB) यांनी देशातील शहरांना विविध प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शन करण्याच्या 
दृष्टीने वेळोवेळी प्रकाशित केलेल्या पुस्तिका/मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे प्रकल्प अंमलबजावणी 
करण्यात यावी. 

२.७ उपरोक्त प्रकल्पांच्या कामांचा प्रगती अहवाल दरमहा संचालनालयास सादर करावा. सदर 
प्रकल्पाची अंमलबजावणी विहित मुदतीत करण्याची जबाबदारी संबंधित आयुक्‍्त/मुख्याधिकारी 
यांची राहील. 

२.८) बायोमायनिंग (Legacy Waste Remediation) Heady प्राप्त होणाऱ्या जागांचा वापर शासन 
निर्णय, नगर विकास विभाग दि.०५ जून, २०२३ मधील तरतुदीनुसार करणे बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२३/प्र.क्र.९२(२)/नवि-३४ 


२.९) बायोमायनिंग (Legacy Waste Remediation) प्रक्रियेनंतर तेथे निर्माण होणाऱ्या दुय्यम उत्पादनाची 
व उर्वरित कचऱ्याची योग्य प्रकारे विल्हेवाट कंत्राटदारामार्फत लावून घेण्याची जबाबदारी संबंधित 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. 

३.निधी वितरण:- 

३.१) सदर प्रकल्पाकरीता केंद्र, राज्य व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा हिस्सा परिच्छेद-२ मधील 
तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे राहील. केंद्र, राज्य व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था हिस्सा वगळून 
अधिकची रक्कम संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या स्वनिधीतुन भरावी. नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही 
कारणास्तव वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. 
यासाठी कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. 

३.२) ई-निविदा अंती खर्च प्रकल्प खर्चापेक्षा कमी असल्यास सदरची रक्‍कम शासनास जमा करण्यात 
यावी. 

३.३) सदर प्रकल्पातील राज्य शासनाच्या हिऱ्याचा निधी केंद्र शासनामार्फत प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या 
प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात येईल. 

३.४) सदर प्रकल्पासाठी वितरीत केलेला निधी त्याच प्रकल्पासाठी वापरणे बंधनकारक असून त्याचा 
वापर इतर प्रयोजनार्थ केल्यास सदर बाब ही गंभीर वित्तिय अनियमितता समजण्यात येईल. 

३.५) प्रकल्पाच्या एकत्रित खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनाने विहित केलेल्या प्रपत्रात सादर 
करणे संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर बंधनकारक राहील. 

३.६) सदर प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या केंद्र व राज्य शासनाच्या हिळ्याच्या प्रथम हप्त्याच्या 
निधीचे विहित नमुन्यातील ७५% खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र भौतिक प्रगतीसह सादर केल्यानंतर 
द्वितीय हप्ता केंद्र शासनाकडून निधी उपलब्धतेनुसार वितरीत करण्यात येईल. 

३.७) सदर प्रकल्पाचे काम अन्य कोणत्याही योजनेतून अथवा स्वउत्पन्नातून होत नाही यांची खातरजमा 
संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेने करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कामांची fewad होणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०८३११७२१४३९१२५ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANIRUDDHA V JEWLIKAR 

DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=29c6c42b581 1a121a201ecd7aceaac3251¢7d1ded31fflb6ela 
88d86b600c6bd, 


VJEWLIKAR वावा 
(अनिरुद्ध जेवळीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२३/प्र.क्र.९२(२)/नवि-३४ 


३) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
४) विभागीय आयुक्त, सर्व 
) जिल्हाधिकारी, सर्व 
) 
) 
) 


षु 
६) आयुक्‍त, महानगरपलिका (संबंधित) 
७) राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) संचाळनालय, मुंबई 
८) सह आयुक्त, नगरपरिषद प्रशासन, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय /जिल्हाधिकारी कार्यालय 
सवी. 
) मुख्याधिकारी, नगरपरिषद / नगरपंचायत (संबंधित). 
०) निवडनस्ती,नवि-३४. 


पृष्ठ १३ पैकी १३ 


